संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) 
या पदावर पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.१२४/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ३० जुले, २०१८ 


संदर्भ :- शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मावज-२०१६/प्र.क्र.१४२/का.३४-अ, 


दिनांक १.१०.२०१६ 


शासन आदेशा: 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाच्या मुख्यालयातील 
उपसंचालक (माहिती) हे पद उन्नत करुन ते संचालक (माहिती) (माध्यम समन्वय) असे करण्यात येऊन 
त्या पदावर श्री. शिवाजी मानकर यांची पदस्थापना करण्यात आली होती. 


२. माध्यम समन्वय हे पद काही विशिष्ट कामांसाठी व कालावधीसाठी श्रेणीवाढ करण्यात आले 
होते . सदर कामे आता पूर्ण झाली असल्याने सदर पद श्रेणी अवनत करुन पूर्ववत उपसंचालक 
(माहिती) करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. 


३. मुख्यालयातील संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) हे पद जून, २०१७ पासून रिक्‍त असून 
सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. शिवाजी मानकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. 
श्री. मानकर हे सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत ते पद श्रेणी अवनत करण्यात येत असल्याने 
श्री. शिवाजी मानकर यांची पदस्थापना आता संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) या पदावर करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३०१६२४१६२६०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao 
Mus 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ramkisan 
N ou=General Administration Department, 
ICode=400032, st=Mahi tra, 
arayanrao Soo 
Musale 


0b0d9e613209e20e7a215f026da6875ae, 
cn=Ramkisan Narayanrao Musale 
Date: 2018.07.30 16:34:12 +05'30' 
(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
- 


प्रति, 


१) सचिव (मावज), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.१२४/३४-अ 


२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

श्री. शिवाजी मानकर, संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई, 

८) उपसंचालक (लेख), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

९) वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१० सा.प्र.वि./ का-३४, 

११)निवड नस्ती. 


Cc AN 


ल 


4 
द 
9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


